क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहसंचालक,क्रीडा व 
युवक सेवा,गट-अ या एकाकी पदावरील 
पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संक्रीआ १०२०/प्र.क्र.६९ (भाग-१)/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक : २६ जुले,२०२१ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांक-ईएसबी-११२१/प्र.क्र.५५/१३, 

दिनांक २८.०५.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक,क्रीडा व युवक 
सेवा, पुणे, गट अ (वेतनश्रेणी-5-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गातील पदोन्नतीने भरावयाच्या 
कोट्यातील एकाकी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे, गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२५ : ७८८००- 
२०९२००) या पदावर श्रीमती प्रतिभा मनोहरराव देशमुख, उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांना 
खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे:- 

।. सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकास पदोन्नतीसंदर्भात प्रलंबित सर्व न्यायालयीन याचिकांवर 
व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वर होणाऱ्या 
निर्णयांस अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

॥. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटिशन स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ वर दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती 
या रिट याचिकेवर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७२६१५१५३९५७२१ आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Swati Madhukar 2%: a eee 


1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700Fe62 


ba2439a8 1b4be4, 


Nanal पावा 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(9) मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव 
(२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२०/प्र.क्र.६९ (भाग-१)/क्रीयुसे-२ 


(३) आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(४) अपर मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
(५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
(६) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
(७ मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
(८) संबंधीत अधिकारी (संचालनालयामार्फ़त) 
(९)सर्व उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
(१०) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
(११ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
(१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
(१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
(१४) 
(94) 


१४) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१५) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


